महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


विदर्भ विकास मंडळास निधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 


शासन आदेश क्रमांक : विमंका-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१४१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०१९ 


शासन आदेशा : 


विदर्भ विकास मंडळास दिनांक १ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३१ जुले, २०१९ या कालावधीकरिता उपलब्ध 
निधीच्या प्रमाणात पुढीलप्रमाणे विवरणपत्रात उद्दिष्टांकरिता निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 


प्रणाली (BEAMS) वर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे- 


(रू. हजारात) 

अ. क्र. उद्दिष्ट वितरित करावयाचा निधी 
१. ०१.वेतन ३२२४.०० 
२ ०३-अतिकालीक भत्ता ०.०० ,०० 
३. ।०६-दूरध्वनी ३०४.०० 
४. ।११- देशांतर्गत प्रवास खर्च १२०.०० 
५. ।१३-कार्यालयीन खर्च २६५.०० 
६. ।१७-संगणक ६६.०० 
एकूण ३९७९.०० 


2; विदर्भ विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी मागणी क्र.ओ-७, ३४५१-सचिवालय 
आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे (अनिवार्य) (भारित) (१४५१ ०४४९)” 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० मध्ये उपलब्ध तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५॥/५/.118॥॥818918.90५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४२६१५१८३२१९१६ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 


प्रत माहिती व आवशयक त्या कार्यवाहीस्तव : 


RAMAPPA HAMPAYYA 


VIDYA RAMAPPA :: 
HAMPAYYA 


(विद्या S71) 
शासनाचे उप सचिव 


१. महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 


२. महालेखापाल (१/२), लेखा परीक्षा, मुंबई/ नागपूर. 


३. निवड नस्ती, का.१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


